गोंदिया जिल्हा नियोजन समितीवर विशेष 
निमंत्रितांची नियुक्‍ती करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१०७/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०१९ 


पहा :- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) १९९८, 
२)महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
3) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे)(सुधारणा )२०१८ 
४) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे)(सुधारणा )२०१९ 
५) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती गोंदिया 
यांचेपत्रक्र.जिनिस/सं.स.२/जिनिस/नानिर्देस/१९२०/२०१९/८६३ 
दि.२२/०७/२०१९ 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम 3 चा पोटकलम (३) (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविलेल्या, जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 
निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून गोंदिया जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर 
नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया यांनी उपरोक्त आदेश सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील 
आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत 
अबाधित राहतील. 


CE हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८०७१६५४११००१६ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Asmita Prakash Gawade 
=Gi it OF 


. 
DN: c=IN, o=Government Maharashtra, ou=Planning Department, 
postalCode=400032, st: htre 


, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f988da35b3597ef287d5Sbce1a7470bc51998c83f335a43020eb04 
618a70b0c3a, 


Gawade याया 
(अ.प्र.गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१०७/का.१४८१-अ, 


३. मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

७. विभागीय आयुक्‍त,नागपूर विभाग 

८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग 

१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२. कोषागार अधिकारी,गोंदिया 

१३. निवडनस्ती, का-१४८१अ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१०७/का.१४८१-अ, 


शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१०७ /का-१४८१अ, 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र -अ 


अ.क्र विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 

[>] . श्री.विनोदकुमार संतोषकुमार अग्रवाल | गोरक्षण मार्केटच्या समोर ओल्ड बस स्टंड रोड, 
गोंदिया ४४१६०१ 

२. श्री. नेतराम डारीलाल कटरे मु.पो. आसोली, ता.जि. गोंदिया 

3. st fetes हिरालाल चौधरी मु. बामनी, पो. गिधाडी, ता. गोरेगाव, 
जि. गोंदिया ४४१८०१ 

४ श्री.प्रमोद संगीडवार बस स्टॉप जवळ, नॅशनल हायवे क्र. ०६, मु.ता. 
देवरी, जि. गोंदिया 

५ श्री.रमेशकुमार उर्फ छोटुभाऊ बाहेकर ।मु.पो. अंजोरा, ता. आमगाव, जि.गोदिया 

६ श्री. सुनिळ गजानन पालांदुरकर ता.तिरोडा, जि. गोंदिया 

9 श्री. लायकराम चतरुजी भेडारकर मु. इंजोरी , पो. बाबटी, ता.अर्जुनी/मोर, जि. 
गोंदिया 

ह श्री.तेजराम साबाजी मोरघडे जि.गोदिया 

९ श्री. मदन पटले मु.पो.पिडकेपार,पो.सुकळी,ता.तिरोडा,जि.गोदिया 


KKKKKKKKKKKKKK कमवसकवककवपषसककहाशयककावकमिकमावपसमावपिकिबिस 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


